इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या 
क्षेत्रिय कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील मंजूर 


संवर्गातील पदनामांमध्ये सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय : आस्थाप्र-२०२२/प्र.क्र. १४/आस्था-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दि. २४ मार्च, २०२२ 


संदर्भ :- शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र. आस्थाप्र-२०१७/प्र.क्र.०८/ 
आस्थापना-२, दिनांक १४/०१/२०२१ 


प्रस्तावना : - 

शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, दिनांक १४/१/२०२१ अन्वये विभागाच्या 
क्षेत्रिय कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील मंजूर करण्यात आलेल्या सुधारीत आकृतिबंधामधील काही पदांची 
नावे ही समाजकल्याण विभाग किंवा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयातील 
संवर्गातील पदनामाशी साधर्म्य असल्याचे दिसून येत असल्याने आणि परिणामी इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभागाचे नावाशी साधर्म्य नसल्याचे दिसून येत असल्याने त्यामध्ये सुधारणा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक १४/१/२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील मंजूर आकृतिबंधामधील खालील पदांच्या 
पदनामामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:- 


२. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, दिनांक १४/१/२०२१ सोबतच्या परिशिष्ट- 
१ मध्ये दर्शविण्यात आलेली पदे : - (अ) इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
या कार्यालयातील पदांचा सुधारीत आकृतिबंध 


अ.क्र परिशिष्ट-१ मधील पदाचे सुधारीत नाव 
अ.क्र पदाचे नाव 
| g समाजकल्याण अधिकारी, गट-ब | इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी, 
गट-ब 
२ ष्ण ० वरिष्ठ समाजकल्याण निरिक्षक | वरिष्ठ निरिक्षक (इतर मागास बहुजन 
कल्याण) 
3. |१४ समाजकल्याण निरिक्षक निरिक्षक (इतर मागास बहुजन कल्याण) 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२०२२/प्र.क्र. १४/आस्था-२ 


३. शासननिर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, दिनांक १४/१/२०२१ सोबतच्या परिशिष्ट- 
२ मध्ये दर्शविण्यात आलेली पदे - (आ) प्रादेशिक स्तरावरील मान्यताप्राप्त पदांचा सुधारीत आकृतिबंध 


अ.क्र परिशिष्ट-२ मधील पदाचे सुधारीत नाव 
अ.क्र पदाचे नाव 
णि २ विजाभज अधिकारी गट-ब इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी, 
(समाजकल्याण अधिकारी गट-ब] ।गट-ब 
२ नि वरिष्ठ समाजकल्याण निरिक्षक वरिष्ठ निरिक्षक (इतर मागास बहुजन 
कल्याण) 
३ |७ समाजकल्याण निरिक्षक निरिक्षक (इतर मागास बहुजन कल्याण) 


४. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, दिनांक १४/१/२०२१ सोबतच्या परिशिष्ट- 
३ मध्ये दर्शविण्यात आळेली पदे - (इ) जिल्हास्तरावरील मान्यताप्राप्त पदांचा सुधारीत आकृतिबंध 


अ.क्र परिशिष्ट-३ मधील पदाचे सुधारीत नाव 
अ.क्र पदाचे नाव 
वि १ सहाय्यक संचाळक सहायक संचालक 
(विजाभज वर्ग-२) 
२ २ विजाभज अधिकारी गट-ब इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी, 
(समाजकल्याण अधिकारी गट-ब] । गट-ब 
३ ४ समाजकल्याण निरिक्षक निरिक्षक (इतर मागास बहुजन कल्याण) 


कि सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्रशासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०३२४१५२०२६२१३४ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
HENDRE सान्त 


)0=b3272ba57bff80f4bbbb0Se48/604bf4384ded9504494a9a7b08ac55 
t=Maharashtr 


SHRINATH VASANT > 


(श्रीनाथ व. हेंद्रे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


|E7EE1 0DDEA796B68C7E42CCD6D1F044CC77 
RE SHRINATH VASANT. 


, n= 
4 15:21:32 +05'30" 


प्रत, 


मा.मंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव/उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव , सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


oc “७ AD -0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२०२२/प्र.क्र. १४/आस्था-२ 


& 

; 
- आयुक्‍त,समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे 

. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
Cu 


8 


अ.मु.स., इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


१०.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
११.वित्त विभाग ( व्यय -१४), मंत्रालय, मुंबई. 
१२.वित्त विभाग (आ. पु. क), मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे या विभागाचा संदर्भाधिन दि.१४/१/२०२१ 


चा शासन निर्णय निर्गमित करताना वित्त विभाग आ.पु.क. कार्यासनाच्या अनौ.संदर्भ क्र. ३५५, 
दि.८/१/२०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीस अनुसरुन अग्रेषित. 


१३.सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्या- १४), मंत्रालय, मुंबई. 
१४.सर्व सह / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 


मंत्रालय,मुंबई. 


१५.निवड नस्ती ( आस्था-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


